प्रशासन उत्तरदायी सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि 
गतीमान करण्याकरिता सुशासन नियमावली 
तयार करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शुध्दीपत्रक क्र. GAS २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सुझ्ादि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, दि. २७ मे, २०२२. 
शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन दि.२७ मे २०२२ शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील नमूद 
तक्ता पुढीलप्रमाणे आहे:- 


| अक्र. | .क्र. ae ee | पदनाम | 


ee श्री. सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा तत्कालीन उपलोकआयुक्‍्त काय 


तसेच प्रभारी लोक आयुक्त, महाराष्ट्र. 
२.| श्री.जयंतकुमार बांठिया, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा तत्कालीन मुख्य सचिव. | सदस्य | 

| श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा तत्कालीन मुख्य सेवा हक्क सदस्य 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग. 
| ४.| श्री. के.पी. बक्षी, 
५. | श्री.अजितकुमार 
आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

.| सह/उप सचिव, प्र.सु.व र. व का., सामान्य प्रशासन विभाग. 


aww 


| we | 
सदस्य 


भा.प्र.से तथा तत्कालीन राज्य 


सदस्य सचिव 


उपरोक्त तक्त्यात सुधारणा करण्यात येत असून सुधारित THA पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


pam] "समितीचे TC” 

lod श्री. सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी उपलोकआयुकक्‍त तसे ee 
प्रभारी लोक आयुक्त, महाराष्ट्र. 

२. | श्री.जयंतकुमार बांठिया, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी मुख्य सचिव . सदस्य 


३. | श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी मुख्य सचिव व माजी सदस्य 
मुख्य राज्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग. 
i श्री.अजितकुमार जैन, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी राज्य माहिती सदस्य 
आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५. | श्री. के.पी. बक्षी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र जल सदस्य 


* संपत्ती नियामक प्राधिकरण. 
६. | सह/उप सचिव, प्र.सु.व र. व का., सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव 


a 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः PAS २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ 


३. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०९१३१६२४४८२८०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या AAA व नांवाने, 


— 


(सो. I 
शासनाचे सह सचिव 


Rs 
= 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने). 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
- मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
< मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१०. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१२. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रह्मासकीय विभाग, मुंबई ४०००३२. 
१३. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा.मुंबई उच्च न्यायालय. 
१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१६. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१७. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१८.श्री. सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी उपलोकआयुक्‍्त तसेच प्रभारी लोक आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र. 
१९, श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी मुख्य सचिव व माजी सेवा हक्क आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य, सेवा हक्क आयोग 
२०. श्री.जयंत वांठिया, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा माजी मुख्य सचिव 
२१. श्री. के.पी. बक्षी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से., माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियामक प्राधिकरण. 
२२. श्री.अजितकुमार जैन, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा माजी राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२३. सह/उप सचिव, प्र.सु.व र. व का., सामान्य प्रशासन विभाग तथा समितीचे सदस्य सचिव 
२४. निवड नस्ती (का.१८ अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


PREM LK ww » 


पृष्ठ २ पैकी २ 


